अधीक्षक अभियंता, बीड पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, परळी 
वैजनाथ व त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, 
बीड पाटबंधारे विभाग, बीड व निम्न तेरणा कालवा विभाग 
क्र.२, लातूर कार्यकारी अभियंता, माजलगाव कालवा 
विभाग क्र.०७, गंगाखेड कार्यालयाच्या नियत अस्थायी व 
रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना 
दि.०१/०३/२०२३ ते दि. ३१/०८/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: मुदतवाढ - २०२३/(११७५)/प्र.क्र.४९५/मोप्र-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : ०९/१०/२०२३ 
वाचा:- 
१) जलसंपदा विभाग, शा.नि.क्र. आढावा-१००२/(३३५/२००२)/आ(प्रशि), दि.०६/०२/२००३. 
२) जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: मुदतवाढ -२०२३/(६०३)/प्र.क्र.२२३/मोप्र-२, 
दि. ११/०७/२०२३. 
3) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. 
४) ८/०२/२०२३. 
अधीक्षक अभियंता, बीड पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, परळी वैजनाथ, यांचे पत्र 
जा.क्र./बिपाप्रम/आस्थापना-२/२२७८/सह, दिनांक २४/०८/२०२३, प्राप्त अहवाल. 
प्रस्तावना:- 
जलसंपदा विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील दि.०६/०२/२००३ च्या शासन निर्णयान्वये अधीक्षक 
अभियंता, बीड पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, परळी वैजनाथ व त्यांच्या मंडळांतर्गत त्यांच्या अधिपत्याखालील 
विभाग/ उपविभागातील मंजूर असलेल्या नियत अस्थायी आस्थापनेवरील व रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदांची निर्मिती सुधारीत आकृतीबंधानुसार निश्चित करण्यात आली आहे. सदर पदांना 
खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये अनुक्रमे दि.०१/०९/२०२२ ते दि. 
२८/०२/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


कार्यालयाचे नाव नियत अस्थायी आस्थापना । रूपांतरीत अस्थायी 
आस्थापना 

बीड पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, परळी वैजनाथ । २८ पदे on 
कार्यकारी अभियंता, बीड पाटबंधारे विभाग, | १६० पदे १३ पदे 
बीड (वाढ/घट). 
कार्यकारी अभियंता, निम्न तेरणा कालवा | १६० पदे ८ पदे 
विभाग क्र.२, लातूर (वाढ/घट) 
कार्यकारी अभियंता, माजळगाव कालवा | १५८ ३ 
विभाग क्र.०७, गंगाखेड व त्याअंतर्गत 
उपविभाग 

एकुण | ५०६ पदे २४ पदे 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०२३/(११७५)/प्र.क्र.४९५/मोप्र-२ 


सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी 
आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेहा आकृतिबंधात करण्यात आलेला 
नाही, अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि.०१/०३/२०२३ ते दि. ३१/०८/२०२३ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्याचे प्राधिकार वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये देण्यात आले आहेत. 


संदर्भ क्र.४ येथील प्रस्तावास अनुसरून, सदर पदांना दि.०१/०३/२०२३ ते दि. ३१/०८/२०२३ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


अधीक्षक अभियंता, बीड पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, परळी वैजनाथ यांच्या संदर्भ क्र.४ अन्वये 
प्रस्तावित केल्यानुसार सोबतच्या परिशिष्ट “अ व परिशिष्ट “ge मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील ५०६ पदांना (परिशिष्ट-अ) व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील २२ पदांना (परिशिष्ट-ब) 
संदर्भ क्र.३ येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या 
अधिकारानुसार, दि.०१/०३/२०२३ ते दि. ३१/०८/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास खाळील अटींच्या 
अधिन राहून मंजूरी देण्यात येत आहे. 


कार्यालयाचे नाव नियत अस्थायी | रूपांतरीत अस्थायी 
आस्थापना आस्थापना 

बीड पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, परळी | २८ पदे ॥३ि२३3कशा 
वैजनाथ 
कार्यकारी अभियंता, बीड पाटबंधारे | १६० पदे १२ पदे 
विभाग, बीड (वाढ/घट). 
कार्यकारी अभियंता, निम्न तेरणा कालवा | १६० पदे ०७ पदे 
विभाग क्र.२, लातूर (वाढ/घट) 
कार्यकारी अभियंता, माजलगाव कालवा | १५८ ०३ 
विभाग क्र.०७, गंगाखेड व त्याअंतर्गत 
उपविभाग 

एकुण | ५०६ पदे २२ पदे 


१) उपरोक्त सर्व पदे विभागाने प्रस्तावित केळेल्या कालावधीत कार्यरत असतील. 


२) ही पदे आकृतीबंधानुसार मंजूर असतील व मंजूर आकृती बंधाच्या मर्यादेत असतील, सहा 
महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नसतील, तसेच पदे व्यपगत झाळेळली नसतील. 
3) रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे, त्या पदावर कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत चालू 


राहतील. 


४) या सर्व पदांच्या पुढील मुदतीवाढीचा प्रस्ताव विनाविलंब सादर करावेत. 
५) पुढील प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह त्या त्या कालावधीच्या दिनांकासहीत सादर 


करण्यात यावेत. 


२. सदर पदांच्या वेतनासाठी ळागणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखालील 


मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ १७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०२३/(११७५)/प्र.क्र.४९५/मोप्र-२ 
नियत अस्थायी आस्थापना :- 


मागणी क्रमांक आय -५, 

४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, 

(८०) सर्वसाधारण, 

(१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना कर्जे, 

(०४) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडवली अंशदान (वेतन), 

(०४)(०५)गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान(अनिवार्य)(४७०१ आय 
२०४) 

३२ अंशदाने. 


रुपांतरीत अस्थायी आस्थापना :- 


मागणी क्रमांक आय -५ 

४७०१ मोठे व मध्यम प्रकल्प पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च 

(८०) सर्वसाधारण, 

(१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना कर्जे, 

(०२) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडवली अंशदान, 

(02)(04) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंठादान (उर्वरित महाराष्ट्र) 
(कार्यक्रम) (संगणक सांकेतांक ४७०१ एच ८९९), 

५४ गुंतवणूका. 


३. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक: पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि. ८/०२/२०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार आंतरवित्त 
सल्लागार व उप सचिव यांचे सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३१००९१७१८१२११२७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेज्ञानुसार व नावाने 
VRISHALI VINOD (1:17. 


2.5.4.20=0863fc5c9cdcc85881943ea0d 1a5438c42d27c0b 1 580feba55798 
00452b60209, postalCode=400032, st=Maharash 


i ber=6B870A94454E2B 1 3EE0959C3370D5D53D60A17D4B6D3E 
D6077E40A0F53E7A053, -VRISHALI VINOD BHINGARDE 
Date: 2023.10.09 17:21:06 +05'30' 


(वृषाली भिंगार्डे) 
सहपत्र : परिशिष्ट “अ व “बर कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत सहपत्रासह, 
१. महाळेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
२. महाळेखापाल-२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
३. कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद. 


पृष्ठ १७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०२३/(११७५)/प्र.क्र.४९५/मोप्र-२ 


४. मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक (लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद. 
५. अधीक्षक अभियंता, बीड पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, परळी-वैजनाथ, जि.बीड. 
त्यांना कळविण्यात येते की, प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये मंजूरी दिलेल्या 

अधिकारी/कर्मचारी यांच्या व्यतिरिक्त इतर अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन व देयके अदा 
केल्यास तसेच या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या मंजूरीचा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरित्या चुकीचा 
अर्थ लावून अन्य अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन देयके अदा केल्यास त्याची संपूर्ण 
जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिका-यांवर राहील. त्याचप्रमाणे भविष्यात प्रस्ताव 
पाठवितांना अचुक लेखाशिर्ष, संक्षिप्त टिप्पणी, विहित नमुन्यातील प्रमाणपत्रे तसेच 
“HRMS " बाबतचे प्रमाणपत्र सादर करण्याची दक्षता घ्यावी. 

कार्यकारी अभियंता, बीड पाटबंधारे विभाग, बीड. 

कार्यकारी अभियंता, निम्न तेरणा कालवा विभाग H2., लातूर. 

. कार्यकारी अभियंता, माजलगाव कालवा विभाग क्र०७., गंगाखेड. 

वित्त विभाग (व्यय-१२), मंत्रालय, मुंबई 

१०.आ-(प्रशि) /अर्थ-१, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११.निवडनस्ती. 


दर? SG m&” 


पृष्ठ १७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०२३/(११७५)/प्र.क्र.४९५/मोप्र-२ 


परिशिष्ट-अ 


शासन निर्णय क्र. मुदतवाढ-२०२३/(११७५)/प्र.क्र.४९५/मोप्र-२, दिनांक /०९/२०२३ चे सहपत्र. 
दि.०१/०३/२०२३ ते दि. ३१/०८/२०२३ या कालावधीसाठी नियत अस्थायी आस्थापनेवरील एकूण ५०६ पदे 


अ.क्र कार्यालयाचे नाव अ.क्र पदनाम पदांची 
संख्या 

ae २. ३. 1 ६. | न ५. 

१) अधीक्षक अभियंता, बीड पाटबंधारे ee अधीक्षक अभियंता ma 


प्रकल्प मंडळ, परळी वैजनाथ 


२ | उप अधीक्षक अभियंता | 9 | 
३ | शाखा अभियंता ३ 
४ | अधीक्षक ~~ 
4 | प्रथम लिपिक a 
६ | लघुलेखक उच्चश्रेणी Es 
७ | वरिष्ठ लिपिक ४ 
८ | कनिष्ठ लिपिक ४ 
९ | प्रमुख आरेखक fh 
| 90 | ० | संगणक a 
on q | टंकलेखक 3 
१२ | आरेखक श्रेणी-२ za 
१३ | वाहनचालक =e 
१४ | नाईक शिकता 
१५ | शिपाई ३ 
१६ | चौकीदार हळ जा 
एकूण (| २८ 
२) कार्यकारी अभियंता, बीड पाटबंधारे णि कार्यकारी अभियंता aa 
विभाग, बीड 
२ | उपकार्यकारी अभियंता =a 
3 | क.अ./झा.अ./स.अ.श्रेणी-२ ४ 
४ | भांडारपाल Le १_| 
५ | सहाय्यक भांडारपाल शिळ डा 
६ | विभागीय लेखापाल [ae 
७ । प्रथम लिपिक |e 
८ | आरेखक / आरेखक श्रेणी-१ za 
वरिष्ठ लिपिक षु 
शिवा ० | कनिष्ठ लिपिक ४ 
|: १), | १ । सहाय्यक आरेखक /आरेखक श्रेणी-२ |] 
१२ | टंकलेखक ३ 


पृष्ठ १७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०२३/(११७५)/प्र.क्र.४९५/मोप्र-२ 


अ.क्र कार्यालयाचे नाव अ.क्र पदनाम पदांची 
संख्या 
ae | २ ३. 1 ६. | ५ 
१२ | संगणक a 
१४ | लघुलेखक a 
१५ | वाहनचालक [eo 
१६ | नाईक | १_| 
१७ | शिपाई षु 
१८ | चौकीदार a 
UPI} 38 
2.9) उप विभागीय अभियंता, कुंडलिका शि उप विभागीय अभियंता/उप विभागीय ow 
कालवा उप विभाग, बीड अधिकारी 
क.अ./झा.अ./स.अ.श्रेणी-२ ४ 
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ४ 
४ । वरिष्ठ लिपीक Ea 
५ | कनिष्ठ लिपीक २ 
६ | अनुरेखक/आरेखक श्रेणी-३ चिञ 
टंकलेखक zm 
वाहन चालक ai 
शिपाई २ 
शि ० | चौकीदार a 
UPI} १८ 
2.2) उप विभागीय अभियंता, लघु a उप विभागीय अभियंता/उप विभागीय a 
पाटबंधारे उप विभाग H.9, बीड अधिकारी 
क.अ./झा.अ./स.अ.श्रेणी-२ ४ 
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ४ 
वरिष्ठ लिपीक Le 
५ | कनिष्ठ लिपीक २ 
६ | अनुरेखक/आरेखक श्रेणी-३ za 
टंकलेखक चिजा 
वाहन चालक Leet 
@ | शिपाई २ 
| 9 | o | चौकीदार za 
UPI} १८ 
2.3) उप विभागीय अभियंता, लघु i उप विभागीय अभियंता/ उप विभागीय el 
पाटबंधारे (स्था.यो.) उप विभाग, बीड अधिकारी 
क.अ./झा.अ./स.अ.श्रेणी-२ 
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 
४ | वरिष्ठ लिपीक 


पृष्ठ १७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०२३/(११७५)/प्र.क्र.४९५/मोप्र-२ 


कार्यालयाचे नाव 


पदनाम 


पदांची 


कनिष्ठ लिपीक 


अनुरेखक/आरेखक श्रेणी-३ 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


| 9 | fo) 


चौकीदार 


एकूण 


२.४) 


उप विभागीय अभियंता, 
लघुपाटबंधारे उप विभाग, पाटोदा 


उप विभागीय अभियंता /उप विभागीय 
अधिकारी 


क.अ./झा.अ./स.अ.श्रेणी-२ 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


अनुरेखक/आरेखक श्रेणी-३ 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


| 9 | fo) 


चौकीदार 


OO} A] Of} Of] Of] A] CC] 9८ 9७८ 


एकूण 


me) 
“ 


R.4) 


उप विभागीय अभियंता, 
पाटबंधारे उप विभाग, केज 


og 


उप विभागीय अभियंता /उप विभागीय 
अधिकारी 


-O 


( बीड लघु पाटबंधारे विभाग, बीड 
कडून स्थलांतर ) 


क.अ./झा.अ./स.अ.श्रेणी-२ 


०८ 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


अनुरेखक/आरेखक श्रेणी-३ 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


| aor 4 fo) 


चौकीदार 


-०| AV] OO] Of] Of] A] OC] 9८ 


एकूण 


ae) 
(९ 


२.६) 


उप विभागीय अभियंता, लघु 
पाटबंधारे उप विभाग, अंबाजोगाई 


उप विभागीय अभियंता /उप विभागीय 
अधिकारी 


( बीड लघु पाटबंधारे विभाग, बीड 
कडून स्थलांतर) 


क.अ./झा.अ./स.अ.श्रेणी-२ 


पृष्ठ १७ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०२३/(११७५)/प्र.क्र.४९५/मोप्र-२ 


अ.क्र कार्यालयाचे नाव अ.क्र पदनाम पदांची 
संख्या 
ae | 2. 3. 1 ६. | , ५. 
३ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ४ 
४ । वरिष्ठ लिपीक शिना 
५ | कनिष्ठ लिपीक २ 
६ | अनुरेखक/आरेखक श्रेणी-३ ee ae 
७ | टंकलेखक | = ae | 
८ | वाहन चालक 1१ 
९ | शिपाई २ 
|. ae | o | चौकीदार aa 
एकूण १८ 
२.(७) उप विभागीय अभियंता, लघु tsi उप विभागीय अभियंता /उप विभागीय 
पाटबंधारे उप विभाग, परळी (वै.) अधिकारी दि 
( बीड लघु पाटबंधारे विभाग, बीड २ | क.अ./शा.अ./स.अ.श्रेणी-२ ४ 
कडून स्थलांतर) 
३ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ४ 
४ । वरिष्ठ लिपीक a 
५ | कनिष्ठ लिपीक २ 
६ | अनुरेखक/आरेखक श्रेणी-३ किडा 
७ | टंकलेखक za 
८ | वाहन चालक शिश 
९ | शिपाई २ 
| 9 o | चौकीदार | oa | 
एकूण १८ 
विभाग व उप विभाग मिळून एकूण (ब) | १६० 
निम्न तेरणा कालवा विभाग क्र.२, लातूर 
3) कार्यकारी अभियंता, निम्न तेरणा णि कार्यकारी अभियंता | 
कालवा विभाग क्र.२, लातूर 
२ | उपकार्यकारी अभियंता a 
3 | क.अ./ शाखा अभि./स.अ.श्रेणी-२ ४ 
४ | विभागीय लेखापाल शिया 
५ | आरेखक/ आरेखक श्रेणी-१ zon 
६ | सहाय्यक आरेखक km 
७ । प्रथम लिपीक zm 
८ | वरिष्ठ लिपीक षु 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०२३/(११७५)/प्र.क्र.४९५/मोप्र-२ 


अ.क्र कार्यालयाचे नाव अ.क्र पदनाम पदांची 
संख्या 
ae | 2. 3. 1 ६. | , ५. 
९ | कनिष्ठ लिपीक ४ 
| 9 | o | टंकलेखक 3 
al १ | भांडारपाल hai 
१२ | सहाय्यक भांडारपाल a 
१३२ | संगणक Le ae 
१४ | लघुलेखक(निम्न श्रेणी) 1१ 
१५ | वाहन चालक aa 
१६ | नाईक 1 १__| 
१७ | शिपाई षु 
१८ | चौकीदार |. of 
एकूण | ३४ 
३.१) । निम्न तेरणा प्रकल्प उप विभाग क्र.४, ण उप विभागीय अभियंता aa 
निलंगा, मुक्काम-लातूर 
२ | क.अ./शा.अ./स.अ.श्रेणी-२ ४ 
३ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ४ 
४ | वरिष्ठ लिपीक zai 
५ | कनिष्ठ लिपीक २ 
६ | अनुरेखक fea 
७ | टंकलेखक 1१ 
वाहन चालक za 
शिपाई २ 
se. o | चौकीदार चिञ 
UPI} १८ 
3.2) | fA तेरणा कालवा उप विभाग क्र.४, ie en tae, 
aon उप विभागीय अभियंता क) 
निलंगा 
क.अ./झा.अ./स.अ.श्रेणी-२ ४ 
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ४ 
वरिष्ठ लिपीक Le 
५ | कनिष्ठ लिपीक २ 
६ | अनुरेखक चिवडा 
७ | टंकलेखक 1१ 
वाहन चालक शिला 
शिपाई २ 
| 9 | o | चौकीदार ha 
UPI} १८ 
3.3) | निम्न तेरणा कालवा उप विभाग क्र.५, i उप विभागीय अभियंता et 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०२३/(११७५)/प्र.क्र.४९५/मोप्र-२ 


अ.क्र कार्यालयाचे नाव अ.क्र पदनाम पदांची 
संख्या 
१६. | ; २. ३. 1 ६. | र ५. 
निलंगा 
२ | क.अ./झा.अ./स.अ.श्रेणी-२ ४ 
३ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ४ 
४ । वरिष्ठ लिपीक | oa | 
५ | कनिष्ठ लिपीक २ 
६ । अनुरेखक a 
७ | टंकलेखक an 
वाहन चालक ma 
शिपाई २ 
|. 46; o | चौकीदार es 
एकूण | १८ 
3.8) | निम्न तेरणा कालवा उप विभाग क्र.६, षि उप विभागीय अभियंता | 
निलंगा, मु. लातूर 
२ | क.अ./शा.अ./स.अ.श्रेणी-२ ४ 
३ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ४ 
४ | वरिष्ठ लिपीक zai 
५ | कनिष्ठ लिपीक २ 
६ | अनुरेखक fea 
७ | टंकलेखक 1१ 
वाहन चालक za 
शिपाई २ 
za o | चौकीदार चिञ 
UPI} १८ 
3.4) माजलगांव संकल्पचित्र उप विभाग, ha spay eee nee ee pie 
निलंगा 
२ | क.अ./शा.अ./स.अ.श्रेणी-२ ४ 
३ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ४ 
४ | वरिष्ठ लिपीक Le 
५ | कनिष्ठ लिपीक २ 
६ | अनुरेखक चिवडा 
७ | टंकलेखक 1१ 
वाहन चालक शिला 
शिपाई २ 
| 9 o | चौकीदार ha 
UPI} १८ 
३.६ | निम्न तेरणा कालवा उप विभाग क्र. किवा उप विभागीय अभियंता Lee 


पृष्ठ १७ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०२३/(११७५)/प्र.क्र.४९५/मोप्र-२ 


अ.क्र कार्यालयाचे नाव अ.क्र पदनाम पदांची 
संख्या 
ae | र २. ३. 1 ६. | ५. 
८, लातूर 
क.अ./झा.अ./स.अ.श्रेणी-२ ४ 
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ४ 
४ । वरिष्ठ लिपीक | oa | 
५ | कनिष्ठ लिपीक २ 
६ । अनुरेखक a 
टंकलेखक an 
वाहन चालक ma 
शिपाई २ 
हि ० | चौकीदार शिया 
एकूण| १८ 
३.७७) साकोळ मध्यम प्रकल्प उप-विभाग, षि eer ee शं 
वलांडी 
क.अ./झा.अ./स.अ.श्रेणी-२ ४ 
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ४ 
४ | वरिष्ठ लिपीक zai 
५ | कनिष्ठ लिपीक २ 
६ | अनुरेखक fea 
टंकलेखक 1१ 
वाहन चालक za 
शिपाई २ 
|e. | o | चौकीदार शिया 
एकूण | १८ 
विभाग व उप विभाग मिळून एकूण (क) १६० 
णि , कार्यकारी अभियंता, माजलगांव कार्यकारी अभियंता 
कालवा विभाग क्र. ७, गंगाखेड. ce 
उप कार्यकारी अभियंता | आ] 
विभागीय लेखापाल oa 
कनिष्ठ अभियंता(स्था.) 8 
प्रथम लिपिक [eater tl 
वरिष्ठ लिपिक षु 
कनिष्ठ लिपिक ४ 
टंकलेखक ३ 
आरेखक श्रेणी-१ Za 
आरेखक श्रेणी-२ शि 
आरेखक श्रेणी-३ Ea 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०२३/(११७५)/प्र.क्र.४९५/मोप्र-२ 


कार्यालयाचे नाव 


पदनाम 


पदांची 


दर 
g 


लघुटंकलेखक 


संगणक 


भांडारपाल 


सहायक भांडारपाल 


वाहन चालक 


दप्तरी 


नाईक 


-)| 0 0} |] 0} 0] 0] ८ 


शिपाई 


Cc 
es 


चौकीदार 


-O 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 


° 


an 
०८ 


एकूण 


उप अभियंता, माजलगाव कालवा 


उप विभाग क्र. ३४, गंगाखेड. 


उप विभागीय अभियंता 


-O 


कनिष्ठ अभियंता 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 


वरिष्ठ लिपिक 


कनिष्ठ लिपिक 


टंकलेखक 


अनुरेखक (आरेखक श्रेणी-३) 


वाहनचालक 


शिपाई 


चौकीदार 


-०| A] OO} OO} 0} >)  - |) K] 9७८ 


ae) 
ios 


एकूण 


उप अभियंता, माजलगाव कालवा 


उप विभाग क्र. ५०, गंगाखेड. 


उप विभागीय अभियंता 


-O 


कनिष्ठ अभियंता 


वरीष्ठ लिपिक 


अनुरेखक (आरेखक श्रेणी-३) 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 


कनिष्ठ लिपिक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


चौकीदार 


O} A] -0 | Of] A| 9८ | Of; 0] 9८ 


एकूण | १८ 


उप अभियंता, माजलगांव कालवा 


उप विभागीय अधिकारी 


पृष्ठ १७ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०२३/(११७५)/प्र.क्र.४९५/मोप्र-२ 


अ.क्र कार्यालयाचे नाव अ.क्र पदनाम पदांची 
संख्या 
ae . ; २. ३. 1 ६. | र ५. 
उप विभाग क्र. ५३, पालम. 
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक ४ 
अनुरेखक (आरेखक श्रेणी-३) ha 
कनिष्ठ अभियंता ४ 
वरीष्ठ लिपिक | a | 
कनिष्ठ लिपिक २ 
टंकलेखक , 
वाहनचालक | oe 
शिपाई २ 
चौकीदार दिया 
एकूण | १८ 
५. उप अभियंता, माजलगांव कालवा उप अभियंता 
उप विभाग क्र. ५४, पालम. eal 
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक ४ 
कनिष्ठ अभियंता 10 
वरिष्ठ लिपिक po 
कनिष्ठ लिपिक fees, 
आरेखक श्रेणी-३ विंध्य 
वाहन चालक | ae 
टंकलेखक Ea 
चौकीदार fe seers 
शिपाई 1 0_| 
एकूण| ८ 
६. उप अभियंता, माजलगाव कालवा उप उप अभियंता 
विभाग क्र. ५५,गंगाखेड. (क) 
कनिष्ठ अभियंता ४ 
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक ४ 
वरीष्ठ लिपिक Le 
कनिष्ठ लिपिक २ 
टंकलेखक चिवडा 
अनुरेखक (आरेखक श्रेणी-३) 1१ 
वाहन चालक शिला 
शिपाई २ 
चौकीदार किया 
एकूण | १८ 
७. उप अभियंता, वाकोद मध्यम प्रकल्प उप अभियंता a 


पृष्ठ १७ पैकी 93 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०२३/(११७५)/प्र.क्र.४९५/मोप्र-२ 


अ.क्र कार्यालयाचे नाव अ.क्र पदनाम पदांची 
संख्या 
ae . ; २. ३. 1 ६. | , ५. 
उपविभाग, औरंगाबाद. 
कनिष्ठ अभियंता ४ 
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक ४ 
वरीष्ठ लिपिक | oa | 
कनिष्ठ लिपिक २ 
टंकलेखक a 
अनुरेखक (आरेखक श्रेणी-३) an 
वाहन चालक ma 
शिपाई २ 
चौकीदार [oe 
एकूण | १८ 
८. उप अभियंता, निम्न दुधना प्रकल्प उप अभियंता 
उप विभाग क्र. ३, सातोना, [si 
औरंगाबाद. 
कनिष्ठ अभियंता 
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक ४ 
वरिष्ठ लिपिक ow 
कनिष्ठ लिपिक po 
टंकलेखक 1१ 
अनुरेखक (आरेखक श्रेणी-३) eee 
वाहन चालक Le !| 
चौकीदार | oo | 
शिपाई =a 
एकूण) ८ 
९. उप अभियंता, माजलगांव कालवा उप उप अभियंता 
विभाग क्र.३, केसापूरी. षि 
कनिष्ठ अभियंता ४ 
वरिष्ठ लिपिक शिया 
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक ४ 
कनिष्ठ लिपिक २ 
टंकलेखक za 
अनुरेखक (आरेखक श्रेणी-३) शिया 
वाहन चालक | a | 
शिपाई २ 
चौकीदार शिळ्या 
एकूण १८ 


पृष्ठ १७ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०२३/(११७५)/प्र.क्र.४९५/मोप्र-२ 


अ.क्र कार्यालयाचे नाव अ.क्र पदनाम पदांची 
संख्या 
1१. | : २. ३. 1६. | ; षु. 
रकाना क्र. १ ते ९ येथील विभाग व उप विभागांतर्गत एकूण पदे (ड) १५८ 
एकूण नियत अस्थायी पदे (A+ T+ H+ S) ५०६ 


KKEKKKKKKKEKKKKKK 


पृष्ठ १७ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०२३/(११७५)/प्र.क्र.४९५/मोप्र-२ 


परिशिष्ट ब 


शासन निर्णय क्र. मुदतवाढ-२०२३/११७५/प्र.क्र.४९५/मोप्र-२, दिनांक /०९/२०२३ चे सहपत्र. 
दि.०१/०३/२०२३ ते दि. ३१/०८/२०२३ या कालावधीसाठी रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील एकूण २२ पदे. 


अ.क्र. | कार्यालयाचे कर्मचा-याचे संपूर्ण नाव पदनाम । पद सेवानिवृत्तीचा 
नाव (मंडळ / संख्या दिनांक 
विभाग / 
उप विभाग) 
चि डॉ २. ३. — aa वर 
अधीक्षक अभियंता, बीड पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, परळी वैजनाथ, कार्यकारी अभियंता, बीड पाटबंधारे 
विभाग, बीड 
विंड त श्री. महादेव पापालाल उमाप कारकून |__| ३०/०४/२०२५ 
२. श्री. दशरथ लक्ष्मण मुंडे स्वच्छक १. | ३१/१२/२०२३ 
३. श्री. दिनकर लक्ष्मण पांडव चौकीदार १ | ३०/०४/२०२४ 
४. श्री. उध्दव रामभाऊ पंडीत चौकीदार 9 | ३१/१२/२०२४ 
५. श्रीमती क्रांतीबाई नामदेव बनसोडे | चौकीदार १. | ३०/०४/२०२३ 
य श्री. बाबासाहेब संभाजीराव | मजूर ia ३१/१०/२०२५ 
जोगदंड 
9. श्री. आयुबखा इज्जतखो पठाण । मजूर P94 | २८/०२/२०२४ 
८. श्री. शिवाजी महादेव घुले मजूर १. | ३0/0४/२०२३ 
g. श्री. विलास मल्लिकार्जुन मेसे मजूर १. | ३०/०६/२०२३ 
| do. | श्री. यशवंत सटवाजी उमाप मजूर १. | ३०/०६/२०२३ 
6 ८. श्री. अशोक निवृत्ती वैरागे मजूर १ | ३१/१०/२०२८ 
१२. श्री. हनुमंत किसनराव इंगोले मजूर १ | ३१/१२/२०२३ 
एकूण (आ) :- | १२ 
कार्यकारी अभियंता, निम्न तेरणा कालवा विभाग क्र.२, लातूर 
|. १. श्री. प्रमोदकुमार प्रभुदेव जोशी पंपअटेन्डट |१ | ३०/०६/२०२३ 
2. श्री. लहु बाबुराव सुदावळे स्वच्छक Fei = ३०/०४/२०२६ 
= श्री. बालाजी विठ्ठल गोरे मजूर १ | ३१/०३/२०२४ 
४. श्री. भागवत मनोहर साठे मजूर ।१_ | ३१/१२/२०२५ 
प. श्री. जनक माधवराव सामनगावे । मजूर १ | ३०/०६/२०२४ 
६. श्री. खाजामिया इमामसाब शीख । मजूर P| २९/०२/२०२४ 
0. श्री. दिलीप शांकरराव पानकुरे मजूर १. | ३०/०६/२०२३ 


पृष्ठ १७ पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०२३/(११७५)/प्र.क्र.४९५/मोप्र-२ 


अ.क्र. | कार्यालयाचे कर्मचा-याचे संपूर्ण नाव पदनाम । पद सेवानिवृत्तीचा 
नाव (मंडळ / संख्या दिनांक 
विभाग / 
उप विभाग) 
Fate 2. ३. i eee PS: Ge 
UHI) - ७ 
माजलगांव कालवा विभाग H.0, गंगाखेड 
धि श्री. शख अनिस शेख अमीर स्वच्छक १ | ३०/०४/२०२४ 
२. श्री. संजय भुजंगराव खरात स्वच्छक anal २८/०२/२०२५ 
> श्री. गौतम सुदाम किरवले मजूर rat ३१/१२/२०२९ 
एकूण (क) :- | 3 
एकूण (+ ब-- क) पदे :- | २२ 


KKEKKKKKKKKKKKKK 


पृष्ठ १७ पैकी १७ 


